RNI No. MAHBIL/ 2009/36619 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 
वर्ष १, अंक ३९ ] बुधवार , ऑक्टोबर १४, २०१५ / आश्विन २२ शके १९३७ [ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ११. ०० 


असाधारण क्रमांक ८० 
प्राधिकृत प्रकाशन 

पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणुका 


जिल्हाधिकारी कार्यालय , ठाणे यांजकडून 
क्रमांक गृह/ का -१/ टे-५ /विकाअ / वशि- ८३५१८ / २०१५. — जिल्हाधिकारी, ठाणे, जिल्हा ठाणे ह्या निर्णयाद्वारे सोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये 
विनिर्दिष्ट केलेल्या क्रमांक नमुंमपा / मस / ८८२ / २०१५ – महाराष्ट्र महानगरपालिका नियम , २०१२ नुसार महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या 
कलम ५ ( २ ) ( ब ) अन्वये नामनिर्देशित करण्यात आलेल्या सदस्यांची ठाणे जिल्ह्याचे पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणन नियक्ती करीत 
आहे. ही नियुक्ती सामान्यतः आदेश निर्गमित केल्याच्या तारखेपासून ५ वर्षांकरिता अथवा पुढील आदेश होईपर्यंत अथवा सदर व्यक्ती त्या पदावर 
असेपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत अस्तित्वात राहील . तसेच विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची ही नियुक्ती वरील कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी 
केव्हाही, कोणतीही कारणे न देता संपुष्टात आणण्याचा अधिकार राहील . 
२ . विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम राहतील : 

( एक ) साक्षांकनाचे काम. - साक्षांकनासाठी, पडताळणीसाठी किंवा यथास्थिती अधिप्रमाणनासाठी त्यांच्यापुढे आणलेल्या दस्तऐवजांचे 
साक्षांकन , पडताळणी किंवा अधिप्रमाणन करणे आणि जिल्हादंडाधिकाऱ्याने याबाबत काढलेल्या अनुदेशानुसार अशा दस्तऐवजांवर त्यांची 
विहित मोहोर उमटविणे व तारखेसह स्वाक्षरी करणे व स्वाक्षरीखाली स्वतःचे नावही लिहिणे. 


( दोन ) उत्पन्न प्रमाणपत्र देणे. - पालकांचे उत्पन्न इत्यादीबाबत वस्तुस्थितीची पूर्ण पडताळणी केल्यानंतर उत्पन्नविषयक प्रमाणपत्र देणे . 
३. नियुक्ती करण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना मोहोर उमटविण्यासाठी शिक्का नजिकच्या पोलीस स्टेशन अथवा तहसीलदार 
कार्यालयाकडून उपलब्ध करून घ्यावा. तसेच साक्षांकित केलेल्या किंवा उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र दिलेल्यांची माहिती एका नोंदवहीत न चुकता नमूद 
करावी व ज्या वेळेस या नोंदवहीची अवलोकनासाठी संबंधित पोलीस आयुक्त / पोलीस अधीक्षक /जिल्हादंडाधिकारी / तहसीलदार / संबंधित पोलीस 
स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी यांचेकडून मागणी केली जाईल त्यावेळी तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावी . 

४. या आदेशाद्वारे नेमण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांची, शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार त्या क्षेत्रातील 
मोहल्ला समिती / शांतता समितीवर पोलीस आयुक्त / पोलीस अधीक्षक /जिल्हादंडाधिकारी / तहसीलदार यांनी नियुक्ती करावी. 

___ या आदेशाद्वारे केलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नियुक्त्या “ मानसेवी ” असून त्यांना सोपविण्यात आलेल्या वरील कामांबाबत 
कोणतेही मानधन , वेतन किंवा भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही . 

६ . प्रत्येक विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी आपल्या नियुक्तीची वैधता सुस्पष्टपणे दर्शविणारे प्रमाणपत्र आपल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी 
पदाच्या कामाच्या जागी सर्वांना सहजपणेदिसेल अशा ठिकाणी लावावे व या कामासाठी येणाऱ्या व्यक्तीने मागणी केल्यास ते त्या व्यक्तीस दाखवावे. 
तसेच विशेष कार्यकारी अधिकारी पदाचा फलक वास्तव्याच्या ठिकाणी लावावा . 


भाग एक ( को .वि . पु.) – ८० - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १४ , २०१५ / आश्विन २२, शके १९३७ 
७ . विशेष कार्यकारी पदाची मुदत संपताच किंवा ती त्यापूर्वीच संपुष्टात आणण्यात आल्यास सदर पदासाठी प्राप्त झालेले सर्व साहित्य 
संबंधित तहसीलदार यांच्या कार्यालयात तात्काळ परत करण्याची प्राथमिक जबाबदारी सर्वस्वी संबंधित विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांची राहील . 
त्याने ती पार न पाडली नसल्याचे आढळल्यास अशी व्यक्ती योग्य त्या दंडनीय कारवाईस पात्र ठरेल . 

अनुसूची 
अनुक्रमांक नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या नामनिर्देशित सदस्यांची नावे 

( २ ) 
श्री . सुतार अनंत लक्ष्मण 
श्री . पाटील सुरज बाळाराम 
श्री . मढवी घनःशाम रतन 
श्री . शिंदे राजेश शिवाजी 
श्री . हळदणकर मनोज गोपीनाथ 


aranxo 


डॉ . अश्विनी जोशी , 
जिल्हादंडाधिकारी, ठाणे. 


ठाणे , दिनांक १ ऑक्टोबर २०१५ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENTPRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRIPARSHURAM 
JAGANNATH GOSAVI. 


